सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्रपुरस्कृत 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसुचित जाती 
(SC) या घटकाचा राज्य हिऱ्याचा ४०% निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२०/प्र.क्र.३३२/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, एल.टी.मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: २२ जुलै, २०२१ 


वाचा - 
१) केंद्र शासनाचे मंजुरी आदेश क्र.१५/१/२०२० - PMMVY, दि.२७.११.२०२०. 

२) केंद्र शासनाचे मंजुरी आदेश क्र.2॥॥- १५/१/२०२०- Part (१), दि.२२.०३.२०२१. 

३) केंद्र शासनाचे मंजुरी आदेश क्र.०॥ -१५/१/२०२० - PMMVY, दि.३१.०३.२०२१. 

४) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे oH. 
राकुकका/>॥॥॥/४/शासन  निर्णण निर्गमित करणेबाबत/२०९४२-४४/२०२१, 
दि. ०८.०४.२०२१ 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचा शासन निर्णय क्र. बीजीटी- 
२०२१/प्र.क्र.०१/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०१.०७.२०२१. 


— wo 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्यात कार्यान्वित 
केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा केंद्र हि्याचा (६०%) प्रमाणे निधी 
आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या 
ESCROW ACCOUNT मध्ये थेट जमा होतो व प्राप्त निधीच्या ४०% एवढा निधी राज्य हिऱ्यापोटी योजनेस 
उपलब्ध करुन दिला जातो. 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून संवर्गनिहाय निधी 
(सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती घटकासाठी) प्राप्त झाला आहे. यामध्ये अनुसुचित जाती 
(SC) या घटकासाठी संदर्भ क्र. 9,2 व ३ अन्वये अनुक्रमे रु.१,१५,३७,११८/- , रु.६,९२,२२,७०८/- व 
रु. ३,४६,११,३५४/- असा एकूण रु.११,५३,७१,१८०/- एवढा निधी राज्यास प्राप्त झाला असून सदर निधी 
ESCROW ACCOUNT मध्ये जमा झालेला आहे. या निधीस अनुरुप असा राज्य हिऱ्याचा ४०% नुसार 
रु.७,६९,१४,१२०/- (रुपये सात कोटी एकोणसत्तर लाख चौदा हजार एकडी वीस फक्त) एवढा निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. राज्य हिश्यापोटी द्यावा लागणारा समरुप ४०% हिळ्या 
नुसार रु.७,६९,१४,१२०/- (रुपये सात कोटी एकोणसत्तर लाख चौदा हजार एकशे वीस फक्त) एवढा निधी 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना दि.०१.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्प निधी वितरण 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२०/प्र.क्र.३३२/कु.क.. 


प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे शासन 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०२०-२०२१ या 
आर्थिक वर्षाचा अनुसुचित जाती (SC) या घटकासाठी राज्य शासनाचा ४०% नुसार एकूण 
रु.७,६९,१४,१२०/- (रुपये सात कोटी एकोणसत्तर लाख चौदा हजार एकडी वीस फक्त) एवढा निधी 
वितरित करण्यास या झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर निधी वितरणाचा तपशील व 
संबंधित लेखाशीर्ष खालीलप्रमाणे - 


अ.क्र लेखाशीर्ष आदिवासी विकास ।राज्य छिड्यापोटी वितरीत 
विभागाने मंजुर केलेला | करावयाचा ४०% निधी 
निधी 
२ ३ 1४ 
मागणी क्र. N-3 रु.७,६९,१४,१२०/- रु.७,६९,१४,१२०/- 


२२११- कुटुंब कल्याण 

००, ७८९ अनुसुचितजातीसाठी विशेष 
घटक योजना 

(०१  अनुसुचितजाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजना, 

(०१) (09) प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 
(के.पु.यो) (राज्य हिस्सा vo %) 
(कार्यक्रम) 

२२११ १४७७ 

३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) 


२. उपरोक्त निधीसाठी प्रशासकिय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन 
दिलेल्या अनुदानाचे देयक कोषागारात सादर करुन राज्य हिश्यापोटी आवश्‍यक असलेला ४० % एवढा 
निधी प्राप्त करुन घेऊन आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा करण्याची कार्यवाही करावी. यासाठी 
सह संचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

३. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
सोबतच्या परिशिष्ठामधील अटी व शा्तींची पूर्तता केलेली आहे. तसेच या शासन निर्णयान्वये वितरीत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२०/प्र.क्र.३३२/कु.क.. 

केलेले अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा 
झाल्यानंतर लाभपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात 
यावे. 


४. सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्र. N-3, २२११- कुटुंब कल्याण,००, ७८९ 
अनुसुचित जातीसाठी fears घटक योजना, (०१) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) 
(०१) प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (के.पु.यो) (राज्य हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम ), २२११ १४७७ ,३१, 
सहाय्यक अनुदान (AAR) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावा. 


५. सदर खर्च हा सशर्त असून केलेल्या खर्चाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र व 
योजनेच्या प्रगतीचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनास विहित प्रपत्रात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार वेळोवेळी पाठविण्यात यावा. तसेच सदर निधी हा सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात खर्च 
करण्यात यावा. प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा अधिक 
खर्च होणार नाही तसेच अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून 
फक्‍त अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात येईल, याची दक्षता संबंधित कार्यालयाने घ्यावी. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.०६.०४.२०२१ व अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४५४ /व्यय-१४ दि.२८.०५.२०२१ तसेच सामाजिक न्याय व 
fears सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.०१/अर्थसंकल्प (विघंयो), 
दि.०१.०७.२०२१.व अनौ संदर्भ क्र. ७६९/अर्थसंकल्प (विघयो), दि. ३०.०४.२०२१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२२१५२३४५२८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LAHANE 1101000 Or 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f1 1ce66 


07746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6A7 
250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5DCBFD 


D2C053872C04B5E4671EF77EC30, cn=LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO © ss 
Date: 2021.07.22 15:20:05 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखापरीक्षा), 9/2, मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२०/प्र.क्र.३३२/कु.क.. 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
६. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
७. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग व्यय -१४ / अर्थसंकल्प -९, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प/ विघयो) मंत्रालय, मुंबई. 
११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प / लेख), मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


